आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री 
सौर कृषी पंप योजना या योजनेकरीता सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
(लेखाशिर्ष २८१० ०९७४) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९/कार्यासन.६. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १३ फेब्रुवारी, २०२०. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०१९/प्र. क्र.४४ / अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- २०१९/प्र. क्र.९२ / अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ व 
दि. ०३.०१.२०२० 
३) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,नस्ती क्र. बीयुडी-२०१९ /प्र. क्र.२८९/ ऊर्जा -७. 
शासन निर्णय - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या वैयक्तिक लाभार्थ्यांना वीजदरात सवलत 
देण्यासाठी मागणी क्र.टी-५, २८१०, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, ०० ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०१) मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना (१०० टक्के राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम) 
BABY (२८१० ०९७४), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षात 
रु.२०००.०१ लाख इतका निधी पूरक मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित केला आहे. यानुषंगाने उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभागाच्या संदर्भीत क्र. ३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भीत वाचा क्र. १ व २ येथे 
नमूद शासन परिपत्रकान्वये निश्चित केळेल्या मर्यादेत उपरोक्त योजनेसाठी ( २८१० ०९७४) या 
लेखाशिर्षाखाली रु.१२००.०० लाख (रुपये बारा कोटी फक्त) इतका निधी प्रशासकिय विभाग प्रमुख म्हणून 
प्रधान सचिव ( ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. विभागप्रमुख / नियंत्रण 
अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार सदर निधी 
याच वर्षात खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास; आदिवासी विकास विभाग व उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


३. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी 
उपयोजना क्षेत्रात तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे 
नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 


४. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत फक्त आदिवासी लाभार्थ्यांना लाभ देय असल्याने सदर तरतुदीतून 
फक्‍त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ / प्र.क्र.९ /कार्यासन.६ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा क्रमांक १ व २ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२०६१७१०४०९८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


Di g a aa b a [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f410 


A (1 te 8, cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.02.13 17:43:21 +05'30' 


रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (Sal) SIM, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
विकास आयुक्‍त तथा उद्योग संचालक, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक, महावितरण, मुंबई 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१२.कार्यासन क्र. ३ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


